शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ 
संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये 
यामधील सहयोगी प्राध्यापक यांची कॅस योजनेंतर्गत 
प्राध्यापक (५१३५ ते ॥॥_१४ ) मध्ये स्थाननिश्चिती 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०८/मशि १ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ 
दिनाक : २० डिसेंबर, २०२१ 


वाचा : १. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२८६/(१२२४) विशि-४, 
दि. २७.०२.१९८९. 
२. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२०२/ (१६६/२००२) विशि-४, 
दि. ०३.०४.२००३. 
३. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१० 
४. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०११ (२५/११) विशि-१ दि. १५.०२.२०११ 
५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र क्र. एफ नं. १-७/२०१५ यु.॥ (१), दि. ०८.११.२०१७. 
६. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-७/२०१५-यु.॥, दि(१), 
दि. ०२.११.२०१७. 
७. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ-१-२/२०१७ (EC/PS), 
दि. १८.०७.२०१८. 
८. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-४/२०१७-यु.॥, 
दि. २८.०१.२०१९ 
९. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५६/विशि-१, 
दि. ०८.०३.२०१९. 
१०. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०२१/कॅस/प्रशा-१/१३८३६ 
दि. ०१.१२.२०२१. 


शासन निर्णय :- 


शासकीय महाविद्यालये/विज्ञान संस्था/अध्यापक महविद्यालये यामधील सहाय्यक प्राध्यापक यांना 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१० अन्वये निकष विहित 
करून सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement Scheme) लागू केली आहे. सदर अधिसुचनेतील 
तरतूदी राज्यात शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०११ (२५/११) विशि-१ दि. १५.०२.२०११ अन्वये लागू करण्यात 
आल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने त्यांच्या संदर्भाधिन क्र.६ येथील 
दि. ०२.११.२०१७ च्या पत्रान्वये विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदांची वेतनश्रेणी ७ च्या 
वेतन आयोगानुसार सुधारित करणेबाबत सूचित केले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्यांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०८/मशि १ 


दि. १८.०७.२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement Scheme) लागू 
केली आहे. त्यानुसार राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ संस्था आणि 
शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना ७ व्या वेतन आयोगातील तरतुदी संदर्भाधिन 
क्र. ९ येथील दि.०८.०३.२०१९ अन्वये लागू करण्यात आलेल्या आहेत. 


राज्यातील शासकीय कळला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था आणि शासकीय अध्यापक 
महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना प्राध्यापक पदावर स्थान निश्चिती करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. 
एससीपी -२०२१/ प्र.क्र.२१/मशि-१, दि. ०७.०६.२०२१ अन्वये निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे. 
सदर समितीच्या दि. २४.११.२०२१ ते 28.99.2029 या कालावधीतीळ बैठकीत समितीने केलेल्या 
शिफारसी विचारात घेवून, संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधिन क्र. १० येथिल 
पत्रान्वये शासकीय कळा, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालळय/ संस्था आणि शासकीय अध्यापक 
महाविद्यालये यामधीळ सहयोगी प्राध्यापक यांची प्राध्यापक पदावर ॥॥ १३५ ते ALQ मध्ये 
स्थाननिश्चिती करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये 
यामधील सहयोगी प्राध्यापक यांची प्राध्यापक पदावर ॥॥_१३/ ते ALQ8 मध्ये स्थाननिश्चिती करणेसंदर्भात 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०/६/२०१० व अधिसूचना 
दि. १८.०७.२०१८ मधील तरतुदींची पुर्तता करणाऱ्या सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या सहयोगी 
प्राध्यापक यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या दिनांकापासून सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत 
(Career Advancement Scheme) स्थान निश्चिती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्राध्यापक ALIA TALS मध्ये स्थाननिश्चिती देण्याबाबत वेतनश्रेणीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


पदनाम दि. ०१.०१.२००६ पासून पुढे वेतनश्रेणी दि. ०१.०१.२०१६ पासुन पुढे वेतनश्रेणी 


प्रध्यापक रु. ३७०००- ६७०००/-॥९७॥०? १०००० /- AL-498 


२. सोबतच्या प्रपत्र “अ” मधील अध्यापकांची वेतन निश्चिती करण्याची कार्यवाही संचालक, उच्च 
शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे करतील. 


३. ज्या सहयोगी प्राध्यापक यांची शासकीय सेवेत रुजू होण्यापुर्वी अशासकीय महाविद्यालयातील 
सेवा विचारात घेऊन स्थाननिश्चिती करण्यात आली आहे, अशा सहयोगी प्राध्यापक यांनी शासन निर्णय 
क्र. युएसजी १२९८/३४०२६/(४७१२)/ विशि-४ दि. ०६.०३.१९९९ व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या 
अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०/६/२०१० मधील क्र. १० व १०.१ मध्ये सेवाखंड क्षमापित 
करण्यासंदर्भात विहित केलेल्या अटींची पुर्तता केळी असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी 
संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांची राहील. 


४. यासाठी येणारा खर्च, शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ,क्र. संकीर्ण1- २०१८/प्र.क्र.५६/ 
विशि-१, दि. ०८.०३.२०१९ मध्ये दर्शविलेल्या संबंधित अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षाखाली खर्ची दर्शविण्यात 
यावा. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०८/मशि १ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२०१७१३२०२४०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DATTATRAYA a cee 
R A M B H | AU K A H | A R = acatosoodboaescfondl3b6c5d3142079 
(द. रा. कहार) 
सहपत्र :- प्रपत्र- “अ सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ नागपूर 

६. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. सर्व प्राचार्य/संचालक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 

९. सर्व प्राचार्य, शासकीय अध्यापक महाविद्यालये. 

१०.सर्व संबंधित सहयोगी प्राध्यापक, यांना संबंधित प्राचार्य/संचालक यांच्यामार्फत 
११.निवडनस्ती/मशि-१ 


oc “७ AD WO 


पृष्ठ १० पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०८/मशि १ 


प्रपत्र- अ 


(शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०८/मशि-१, दि. २०.१२.२०२१ सोबतचे) 
(सहयोगी प्राध्यापक यांची सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत प्राध्यापक पदावर 
AL-93A ते AL-98 Fel स्थान निश्चिती ) 


अ. | सहयोगी प्राध्याप विषय संस्था/महाविद्यालय/ प्राध्यापक पदावर 
क्र. नाव अध्यापक महाविद्यालयाचे । (११३५ ते ॥।_१४) मध्ये 
नाव स्थननिश्चितीचा दिनांक 
iar . | डा.स्पेंद्र सव्विदानंद | सुक्ष्मजीवशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, दि.२४/११/२०२१ 
जाधव मुंबई 
२ | डॉ.स्वाती अजय पेडठावे | सुक्ष्मजीवशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, दि.२४/११/२०२१ 
औरंगाबाद 
३ | डा.अनिरुध्द वसंत सुक्ष्मजीवशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, दि.२४/११/२०२१ 
पेठकर औरंगाबाद 
8  । डा. रोहिणी अविनाश । सुक्ष्मजीवशास्त्र | शासकोय ज्ञान विज्ञान दि.२४/११/२०२१ 
कुलकर्णी-पांढरे महाविद्यालय, औरंगाबाद 
५ | डा. निकिताविजय । सुक्ष्मजीवशासत्र | एलफिस्टन महाविद्यालय, । दि.२४/११/२०२१ 
नाईक मुंबई 
६ | डॉ. धनराज बापूराव । सुक्ष्मजीवशास्त्र | राजाराम महाविद्यालय, दि.२४/११/२०२१ 
नाकाडे कोल्हापूर. 
७. | डा.पुर्णिमा शिवराज = | संगीत शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२४/११/२०२१ 
दिवसे संस्था, अमरावती 
८. । डॉ.सुजाता जयंत संगीत वसंतराव नाईक शासकीय । दि.२४/११/२०२१ 
व्यास कला व समाजविज्ञान संस्था, 
नागपूर 
९. । डा.साधना प्रफुल संगीत वसंतराव नाईक शासकीय । दि.२४/११/२०२१ 
शिलेदार कला व समाजविज्ञान संस्था, 
नागपूर 
| डॉ.अपर्णा सुनिल संगीत वसंतराव नाईक शासकीय । दि.२४/११/२०२१ 
अग्निहोत्री कला व समाजविज्ञान संस्था, 
नागपूर 
| १. | डा.घनऱ्याम सुबराव | इतिहास शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२४/११/२०२१ 
महाडिक संस्था, अमरावती 
१२. | डॉ. शीला किशोर इतिहास शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२४/११/२०२१ 
उमाळे संस्था, अमरावती 
१३. | डॉ.नलिनी खेमराज | इतिहास शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२४/११/२०२१ 
टेंभेकर संस्था, अमरावती 
१४. | डॉ.श्रीनिवास इतिहास शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२४/११/२०२१ 
गोंविदराव सातभाई संस्था, अमरावती 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०८/मशि १ 


१५. | डॉ.भावना विवेक इतिहास एलफिन्स्टन महा.मुंबई दि.२४/११/२०२१ 
पाटोळे 
१६. | डा.बन्सी Sai इतिहास वसंतराव नाईक TAHA । दि.२४/११/२०२१ 
मस्के कला व समाजविज्ञान संस्था, 
नागपूर 
१७. | डाॉ.पंकजा माधव संस्कृत शासकोय ज्ञान विज्ञान दि.२४/११/२०२१ 
वाघमारे महाविद्यालय, औरंगाबाद 
१८. | डॉ.ओमकुमार संस्कृत शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२४/११/२०२१ 
माणिकराव टोग्पे संस्था, अमरावती 
१९. | डा.मनोहर तुळशीराम | पाली-प्राकृत | वसंतराव नाईक शासकोय । दि.२४/११/२०२१ 
कुंभारे कला व समाजविज्ञान संस्था, 
नागपूर 
२०. | डॉ.हेमंत नाना कठरे अर्थशास्त्र राजाराम महाविद्यालय, दि.२४/११/२०२१ 
कोल्हापूर 
२१. | डा.प्रसाद अशोक अर्थशास्त्र शासकोय ज्ञान विज्ञान दि.२४/११/२०२१ 
पुरेकर महाविद्यालय, औरंगाबाद 
२२. | डॉ.युगंधरा see अर्थशास्र शासकीय ज्ञान विज्ञान दि.२४/११/२०२१ 
टोपरे महाविद्यालय, औरंगाबाद 
२३. | डॉ.खुठापत सुकनराज | वाणिज्य सिडनहॅम महाविद्यालय, दि.२४/११/२०२१ 
जैन मुंबई 
२४. | डॉ.अरविदकुमार वाणिज्य इस्माईल युसुफ दिनांक २४/११/२०२१ 
शंकरलाल लुहार महाविद्यालय, मुंबई 
२५. | डा.प्रशांत पंडीतराव | भूगोल शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२५/११/२०२१ 
मगर संस्था, अमरावती 
२६. | डा.राजेंद्र पांडुरंग शिदे | भूगोल शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२५/११/२०२१ 
संस्था, अमरावती 
२७. | डा. साधना राजेद्र सांख्यिकी शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२५/११/२०२१ 
कोल्हेकर संस्था, अमरावती 
२८. | डॉ.संध्या धनंजय धाबे | सांख्यिकी शासकीय विज्ञान संस्था, दि.२५/११/२०२१ 
नागपूर 
२९. | डॉ.नंदा श्रीपाद सांख्यिकी सिडनहॅम महाविद्यालय, दि.२५/११/२०२१ 
पांढरीकर मुंबई 
३०. | डॉ.विजय पांडुरंग सांख्यिकी सिडनहॅम व्यवस्थापकीय दि.२५/११/२०२१ 
नारखेडे संस्था, मुंबई 
३१. | डा.सोनाली विजय इंग्रजी एलफिन्स्टन महाविद्यालय, । दि.२५/११/२०२१ 
रोडे मुंबई 
३२. | डॉ.अनुपमा दिनदयाल | इंग्रजी शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२५/११/२०२१ 
देशराज संस्था, अमरावती 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०८/मशि १ 


३३. | डा.नवल सुबोध इंग्रजी शासकीय ज्ञान विज्ञान दि.२५/११/२०२१ 
थोरात महाविद्यालय, औरंगाबाद. 
३४. | Sada रामभाऊ इंग्रजी शासकोय ज्ञान विज्ञान दि.२५/११/२०२१ 
शेडगे महाविद्यालय, औरंगाबाद 
३५. | Safa अंगदराव | इंग्रजी एलफिन्स्टन दि.२५/११/२०२१ 
पाटील महाविद्यालय,मुंबई 
३६. | डॉ.राजकुमार गृहशास्त्र राजाराम महाविद्यालय, दि.२५/११/२०२१ 
मोतीलाल कांबळे कोल्हापूर. 
३७. | डा. अंजली एस. गृहशास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२५/११/२०२१ 
देशमुख संस्था, अमरावती 
३८. | डॉ.अद्विता अनंत गृहशास्त्र वसंतराव नाईक शासकोय । दि.२५/११/२०२१ 
देशमुख कला व समाजविज्ञान संस्था, 
नागपूर 
३९. | डा.अनुराधा राम गृहशास्त्र वसंतराव नाईक शासकीय । दि.२५/११/२०२१ 
निसळ कला व समाजविज्ञान संस्था, 
नागपूर 
go, | डॉ.कुवरलाल राज्यशास्त्र  । शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२५/११/२०२१ 
हिरालाल वासनिक संस्था, अमरावती. 
४१. | Sales कमलाकर | राज्यशास्त्र । शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२५/११/२०२१ 
देवळाणकर संस्था, अमरावती. 
४२. | डा.प्रतिभा अशोक राज्यशास्त्र | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२५/११/२०२१ 
भोरजार संस्था, अमरावती. 
४३. | डॉ.मोहम्मद रब्बानी | राज्यशास्त्र | इस्माईल युसुफ दि.२५/११/२०२१ 
अत्तार महाविद्यालय, मुंबई 
४४. | डा.राहूल वेजजाथ  । राज्यशास्त्र । वसंतराव नाईक शासकीय । दि.२५/११/२०२१ 
बावगे कला व समाजविज्ञान संस्था, 
नागपूर. 
४५. | डा.अनिता जीवन रसायनशास्त्र राजाराम महाविद्यालय, दि.२६/११/२०२१ 
बोडके कोल्हापूर 
४६. | डा.क्रांती काकासाहेब | रसायनशास्त्र | राजाराम महाविद्यालय, दि.२६/११/२०२१ 
पाटील कोल्हापूर 
४७. | डा.अशोक सोपानराव | रसायनशास्त्र | राजाराम महाविद्यालय, दि.२६/११/२०२१ 
खोमणे कोल्हापूर 
४८. | डॉ.सुबोध एकनाथराव | रसायनशास्त्र | शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२६/११/२०२१ 
भांडारकर संस्था, अमरावती 
४९. | डॉ.दिपक तुकाराम | रसायनशास्त्र | शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२६/११/२०२१ 
तायडे संस्था ,अमरावती 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०८/मशि १ 


५०. | डॉ.अशोक बळीरामजी | रसायनशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, दि.२६/११/२०२१ 
कळंबे नागपूर 
५१. | डा.विवेक मधुकर रसायनशास्त्र | शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२६/११/२०२१ 
राऊत संस्था ,अमरावती 
५२. | डा.वंदना मोहनराव । रसायनशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, दि.२६/११/२०२१ 
कांबळे मुंबई 
५३. | डॉ.रत्नमाला Wert । रसायनशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, दि.२६/११/२०२१ 
सोनवणे मुंबई 
५४. | डा.राजुमारुती रसायनशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, दि.२६/११/२०२१ 
पाटील मुंबई 
५५. | डॉ.गायत्री राजेंद्र बारब्दे रसायनशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, मुंबई | दि.२६/११/२०२१ 
५६. | डॉ.सुनिल हेमराज रसायनशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, दि.२६/११/२०२१ 
गणात्रा नागपूर 
५७. | डा.नक्वी जहान रसायनशास्त्र  शासकोय विज्ञान संस्था, दि.२६/११/२०२१ 
सिद्दिकी नागपूर 
५८. | डॉ.विजयकुमार रसायनशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, दि.२६/११/२०२१ 
मोतीराम भुसे नागपूर 
५९. | डा.फरहिन इनाम रसायनशास्त्र  शासकोय विज्ञान संस्था, दि.२६/११/२०२१ 
नागपूर 
६०. | डा.सुजाता संदिप देव | रसायनशास्त्र । शासकोय विज्ञान संस्था, दि.२६/११/२०२१ 
नागपूर 
६१. | डा.गायत्री एम. रसायनशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, दि.२६/११/२०२१ 
फडनाईक नागपूर 
६२. | डा.राजेद्र हरिभाऊ | रसायनशास्त्र | शासकोय ज्ञान विज्ञान दि.२६/११/२०२१ 
सातपुते महाविद्यालय, औरंगाबाद 
६३. | डॉ.दिगंबर धर्मा रसायनशास्त्र । न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्था, | दि.२६/११/२०२१ 
गायकवाड औरंगाबाद 
६४ | डॉ.राजेद्र शांताराम । रसायनशास्त्र | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, । दि.२६/११/२०२१ 
धामणस्कर मुंबई 
६५. | डा.भगवान पांडुरंग । हिंदी शासकोय ज्ञान विज्ञान दि.२६/११/२०२१ 
कांबळे महाविद्यालय, औरंगाबाद 
६६. | डॉ.भारती महादेव हिंदी इस्माईल युसुफ दि.२६/११/२०२१ 
सानप महाविद्यालय, मुंबई 
६७. | STRAP गणित शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२६/११/२०२१ 
माणिकराव धायगुडे संस्था, अमरावती 
६८ | डॉ.सेल्बी जोस गणित शासकोय विज्ञान संस्था, दि.२६/११/२०२१ 
मुंबई 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०८/मशि १ 


६९ | डॉ.गोविंद लक्ष्मण गणित शासकोय विज्ञान संस्था, दि.२६/११/२०२१ 
वाघमारे नागपूर 
७० । डॉ.संतोष वाघुजी मराठी शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२६/११/२०२१ 
चव्हाण संस्था, अमरावती 
७१ । डा.वर्षा सुनिल झाडे | प्राणिशास्र | शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२७/११/२०२१ 
संस्था, अमरावती 
७२ | डॉ.संतोष ठिवाळाळ प्राणिशास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२७/११/२०२१ 
पवार संस्था, अमरावती 
७३ | डॉ.वर्षा विजय अंधारे | प्राणिशास्त्र शासकीय विज्ञान संस्था, दि.२७/११/२०२१ 
मुंबई 
७४ | डॉ.यडाश्री आनंद प्राणिशास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२७/११/२०२१ 
गढीकर संस्था, अमरावती 
७५ | डॉ.स्वाती अविनादा  ।प्राणिझास्त्र शासकीय विज्ञान संस्था, दि.२७/११/२०२१ 
कौशिक नागपूर 
७६ । डा.भाविता प्रदिप प्राणिशास्त्र इस्माईल युसुफ दि.२७/११/२०२१ 
चव्हाण महाविद्यालय, मुंबई 
७७ | डा.लता देवाप्पा भौतिकशास्त्र । राजाराम महाविद्यालय, दि.२७/११/२०२१ 
जाधव कोल्हापूर 
७८ | डॉ.अशोक उद्वव भौतिकशास्त्र | शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२७/११/२०२१ 
उबाळे संस्था, अमरावती 
७९ | डाॉ.मिलींद पांडुरंग | भौतिकशास्त्र | शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२७/११/२०२१ 
लोखंडे संस्था, अमरावती 
८० | डाॉ.चंद्रगुप्त मारोती । भौतिकशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था, दि.२७/११/२०२१ 
ga नागपूर 
८१ | डॉ.रोहिदास भानुदास | भौतिकशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था, दि.२७/११/२०२१ 
काळे मुंबई 
८२ । डॉ.प्रविण सदाशिव ।भौतिकडशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था, दि.२७/११/२०२१ 
मोरे मुंबई 
८३ | डॉ.श्रीनिवास भौतिकशास्त्र । शासकीय विज्ञान संस्था, दि.२७/११/२०२१ 
भाऊसाहेब कुलकर्णी मुंबई 
८४ | डॉ.राजेडा रामचंद्र भौतिकशास्त्र । शासकीय न्यायसहाय्यक दि.२७/११/२०२१ 
पाटील विज्ञान संस्था, नागपूर 
८५ | डॉ.काशिनाथ शारीरिक शासकोय अध्यापक दि.२९/११/२०२१ 
अंबादास मस्के शिक्षण महाविद्यालय, रत्नागिरी 
संचालक 
८६ | डा.माधवी अनिरुध्द । शारीरिक शासकीय विज्ञान संस्था, दि.२९/११/२०२१ 
मार्डीकर शिक्षण नागपूर 
संचालक 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०८/मशि १ 


८७ | डॉ.सतिठशा नामदेवराव | वनस्पतीशास्त्र । शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | दि.२९/११/२०२१ 
माळोदे संस्था,अमरावती 
८८ | डा.अपर्णा अमित सराफ। वनस्पतीशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई | दि.२९/११/२०२१ 
८९ | डॉ.उमेड भाऊरावजी । वनस्पतीशास्त्र ।| शासकीय विज्ञान संस्था, दि.२९/११/२०२१ 
काकडे मुंबई 
९० | डा.सुरेखा अनिल वनस्पतीशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था, दि.२९/११/२०२१ 
काळकर नागपूर 
९१ | डा.साक्षी सुशील वनस्पतीशास्त्र | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, । दि.२९/११/२०२१ 
चौबळ मुंबई 
९२ | डॉ.प्रशांत Bey जाखी | वनस्पतीशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था, दि.२९/११/२०२१ 
नागपूर 
९३ | डॉ.अभय नारायण वनस्पतीशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, दि.२९/११/२०२१ 
साळवे औरंगाबाद 
९४ | डा.मोहन नामदेव शिक्षणशास्त्र श्री महाराणी ताराबाई दि.२९/११/२०२१ 
खताळ भूगोल शासकीय अध्यापक 
महाविद्यालय, कोल्हापूर 
९५ | डा.राजश्री उमेश शिक्षणशास्त्र । शासकीय अध्यापक दि.२९/११/२०२१ 
देशपांडे हिंदी महाविद्यालय, रत्नागिरी 
९६ | डा.सुनिता आत्माराम | शिक्षणशास्त्र । शासकीय अध्यापक दि.२९/११/२०२१ 
लोंढे मराठी महाविद्यालय, पनवेल 
९७ | डा.भरमू गुंडु खाडे शिक्षणशास्र | शासकीय अध्यापक दि.२९/११/२०२१ 
मराठी महाविद्यालय, पनवेल 
९८ | डा.वसुधा विनोद देव । शिक्षणशास्त्र । शासकोय अध्यापक दि.२९/११/२०२१ 
मराठी महाविद्यालय, अकोला 
९९ | डा.विणा वासुदेव लाडे | शिक्षणशास्र । शासकोय अध्यापक दि.२९/११/२०२१ 
मराठी महाविद्यालय, भंडारा 
as ०० | डा.सुविद्या महेश शिक्षणशास्त्र । शासकीय अध्यापक दि.२९/११/२०२१ 
सरवणकर विज्ञान महाविद्यालय, पनवेल 
ae डाॉ.वनिता देवदास शिक्षणशास्त्र । शासकीय अध्यापक दि.२९/११/२०२१ 
रामटेके विज्ञान महाविद्यालय, नांदेड 
१०२ | डॉ.सुषमा मुकुंद शिक्षणशास्त्र ।शासकोय अध्यापक दि.२९/११/२०२१ 
गणोजे विज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ 
१०३ | डॉ.पदमा मोहनराव । शिक्षणशास्त्र शासकीय अध्यापक दि.२९/११/२०२१ 
जाधव इतिहास महाविद्यालय, परभणी 
१०४ | डा.नुतन भानुदास शिक्षणशास्र । शासकीय अध्यापक दि.२९/११/२०२१ 
चव्हाण भूगोल महाविद्यालय, बुलडाणा 
१०५ | डॉ.नलिनी रामचंद्र शिक्षणशास्त्र । शासकीय अध्यापक दि.२९/११/२०२१ 
चौंडेकर भूगोल महाविद्यालय, औरंगाबाद 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०८/मशि १ 


१०६ | डॉ.गौतम मुरलीधर | शिक्षणशास्त्र । शासकोय अध्यापक दि.२९/११/२०२१ 
गायकवाड हिंदी महाविद्यालय, औरंगाबाद 

१०७ | डॉ.प्रियंका प्रुफुल़्ला शिक्षणशास्त्र ।शासकोय अध्यापक दि.२९/११/२०२१ 
सुभेदार गणित महाविद्यालय, मुंबई 

१०८ | डॉ.जोत्सना नितीन । शिक्षणशास्त्र । शासकीय अध्यापक दि.२९/११/२०२१ 
ठाकूर गणित महाविद्यालय, रत्नागिरी 

१०९ | डॉ.भाग्यश्री शिक्षणशास्त्र (| झासकीय अध्यापक दि.२९/११/२०२१ 
प्रभाकरराव सुभेदार । गणित महाविद्यालय, औरंगाबाद 

he डॉ.हेमलता ALT शिक्षणशास्त्र । शासकीय अध्यापक दि.२९/११/२०२१ 
तुरणकर गणित महाविद्यालय, यवतमाळ 

ae डॉ.शौळा भगवानराव | शिक्षणशास्त्र शासकीय अध्यापक दि.२९/११/२०२१ 
सारंग गणित महाविद्यालय, नांदेड 

११२ | डॉ.मजहर आलम पर्शियन वसंतराव नाईक शासकीय । दि.२९/११/२०२१ 
सिध्दीकी कला व समाज विज्ञान 


संस्था, नागपूर 


पृष्ठ १० पैकी १० 


